सहायक संचालक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा, (वेतनस्तर एस-१५: ४१८००-१३२३००/- 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ 
पर्यंतची अंतिम जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र. १४८/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ जानेवारी, २०२४ 


वाचा:- (१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दि. २१/०६/२०२१ 
(२) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: सेज्येसू- 
२०२३/ प्र.क्र. १४८/व्यशि-१, दि. २०/११/२०२३ 
(३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.०३/आस्था-१/जे.सू./२०२३/प्र.क्र.१६१, दि. ०४/०१/२०२४ 


परिपत्रक : 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्था व कार्यालयातील 


सहायक संचालक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (वेतनस्तर एस-१५: ४१८००-१३२३००/-) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ 
रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची संदर्भ क्र. (२) येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सहायक संचालळक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा या संवर्गाच्या संदर्भ क्र. (२) येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
तात्पुरत्या जेष्ठतासूची संदर्भात प्राप्त अभिवेदनांचा सांगोपांग विचार करुन दि. ०१/०१/२०२३ रोजी पर्यंत 
सेवाजेष्ठता यादी सोबतच्या प्रपत्र-अ प्रमाणे अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४/०८/२०१७ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र 
२८३६०/२०१७ दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/ 
प्र.क्र.३१२१/१६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील Rad पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. 
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ निर्णयाच्या अधिन 
राहून भरण्यात यावीत, SAM सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सूचना विचारात घेऊन “सहायक 
संचाळक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा” 
या पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानंतर 
“सहायक संचालक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा” यांच्या सदर ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा होऊ शकते. 


शासन निर्णय क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र. १४८/व्यशि-१ 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०११९१५३७४८८१०३ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AMEY ANIL GAWADE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS EMPLOYMENT 
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=20b5439bf6337ac786acb2d21 6dfff86804484eb90f4d35 1221 3f2618f39657e, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1 1EB206D5E1B6D85776EB1F62A6FADEF79AFB18099A5 1B276758D0F 
FAA4C4F30, cn=AMEY ANIL GAWADE 


(अमेय गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 
२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय. 

३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय (संचालकांमार्फत). 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र. १४८/व्यशि-१ 


१) 
२) 


शासन परिपत्रक, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, क्र. सेज्येसू २०२३/प्र.क्र.१४८/व्यशि-१, दि. १९/०१/२०२४ सोबतचे प्रपत्र "अ" 


संवर्गाचे नाव - सहायक संचालक/ प्रबंधक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गट-ब (अतांत्रिक) (राजपत्रित), महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 
वेतनश्रेणी :- एस-१५: ४१८००-१३२३००/- 
३) दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि. ०१/०१/२०२२ ते दि. ३१/१२/२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकाऱ्यांची यादी) 


नियम ३ शासकीय अधिकाऱ्याचे नांव संबंधित जन्म प्रवर्ग नियम ३ (2) (ओ TSC पैवा निवृत्तीचा क्षणिक अर्हता 
(२) (बो पदावरील दिनांक नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नुसार नियुक्ती मार्ग प्रत्यक्ष रुजू 
ज्येष्ठता दिनांक 
क्रमांक 
१ ? 3 g 4 § | ow टॅ ९ | 
q श्री. संतोष नारायण बागुरे पदोन्नती १५.०५.१९६५ भ.ज. (बो ०७.०३.२००९ | ०७.०३.२००९ ३१.०५.२०२३ एच.एस.सी. पदोन्नत 
दि. १९/०९/२०२२ 
२ श्री. दिपक मोतीराम उजेनकर पदोन्नती ०५.०१.१९६६ भ.ज.(बो ०५.०९.२००८ | ०५.०९.२००८ ३१.०१.२०२४ बी.ए. पदोन्नत 
दि. १९/०९/२०२२ 
3 श्री.श्रावणकुमार महादेव पदोन्नती ०५.०९.१९६४ अनु. जमाती ०१.०४.२०१२ | ०१.०४.२०१२ ३०.०९.२०२२ बी.ए. पदोन्नत 
हेनाळकर दि. १९/०९/२०२२ 
४ श्रीमती निर्मला श्रावण पिलावन सरळसेवा २८.०६.१९६८ | अनुसूवित जाती | २४.०९.२०१२ । २४.०९.२०१२ ३०.०६.२०२६ बी.एस. सी. १९९०, पदोन्नत 
(श्रीमती निर्मला प्रकाशा मेंढे) ४/२०११ बी.एड १९९२ दि. १९/०९/२०२२ 
4 श्रीमती माधुरी दत्तात्रय शिदे सरळसेवा १४.०४.१९७५ | अनुसूचित जाती | ०१.११.२०१२ | ०१.११.२०१२ ३०.०४.२०३३ बी.एस. सी. (अँग्री) 
(श्रीमती एम.एल. ताकपेरे) ५/२०११ 
६ श्री.रवींद्र राजाराम सोनावणे सरळसेवा १९.१०.१९६६ इ.मा.व. १०.०४.२०१३ । १०.०४.२०१३ ३१.१०.२०२४ बी.एस.सी., बी.एड 
३/२०१२ 
9 श्री. अनिल पुरुषोत्तम भुते सरळसेवा २०.०३.१९७६ इ.मा.व. १६.०४.२०१३ | १६.०४.२०१३ ३१.०३.२०३४ बी.ए, बी.पी.एड 
४/२०१२ 
८ श्री. ज्ञानेश्वर लक्ष्मण केदारे सरळसेवा ०२.०५.१९८१ भ.ज (ड) वैध १७.०२.२०१६ | १७.०२.२०१६ ३१.०५.२०३९ बी.ए. - २००५ 
(खुल्या 
प्रवर्गातून 
निवड) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सेज्येसू-२०२३/प्र. क्र. १४८/व्यशि-१ 


नियम ३ शासकीय अधिकाऱ्याचे नांव संबंधित जन्म प्रवर्ग नियम ३ (२) () | ज्येष्ठतेचा सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(२) (ब) पदावरील दिनांक नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
नुसार नियुक्ती मार्ग प्रत्यक्ष रुजू 
ज्येष्ठता दिनांक 
क्रमांक 
१ ? 3 g 4 § a a टॅ a See en. ee 
९ श्रीमती यशोदा बन्सी राठोड सरळसेवा ०१.०६.१९७८ वि.जा. (31) ०९.०२.२०१६ ०९.०२.२०१६ ३१.०५.२०३६ बी.एस.डब्ल्यु., २००४, 
एम.एस.डब्ल्यु 
१० श्री. अशोक एस. भिसे पदोन्नती १७/०६/१९६४ भ.ज. (बो १७/०६/२०२२ । १७/०६/२०२२ ३०/०६/२०२२ एस.एस.सी. सेवानिवृत्त 
११ श्री. दि. शि. साळवे पदोन्नती १०/०६/१९६५ अ.जा. १७/०६/२०२२ | १७/०६/२०२२ ३०/०६/२०२३ एस.एस.सी. सेवानिवृत्त 
१२ श्रीमती एम. ए. गोसावी पदोन्नती ०७/०४/१९७१ भ. ज. (बो १८/०६/२०२२ | १८/०६/२०२२ ३०/०४/२०२९ एस.एस.सी. दिव्यांग 
१३ श्रीमती एस. एस. गमरे पदोन्नती १९/०९/१९७२ अ.जा. १७/०६/२०२२ | १७/०६/२०२२ ३०/०६/२०३० एस.एस.सी. 
१४ श्री. चंद्रकांत टी. कांबळे पदोन्नती ०१/०६/१९६६ अ.जा. १८/०६/२०२२ | १८/०६/२०२२ ३१/०५/२०२४ एस.एस.सी. 
१५ श्री. आर. एस. निकाळजे पदोन्नती १०/०६/१९६४ अ.जा. १८/०६/२०२२ | १८/०६/२०२२ ३०/०६/२०२२ बी. ए. सेवानिवृत्त 
१६ श्री. एस. व्ही. अमृतकर पदोन्नती २८/०१/१९६५ खुला १७/०६/२०२२ | १७/०६/२०२२ ३१/०१/२०२३ बी. काम. सेवानिवृत्त 
१७ श्री. विलास एम. फुलबोणे पदोन्नती ०४/०५/१९७१ अ.ज. १८/०६/२०२२ | १८/०६/२०२२ ३१/०५/२०२९ एस. एस. सी. 
१८ श्री. बी. एम. डोळस पदोन्नती ०१/०७/१९७१ अ.जा. २७/०६/२०२२ । २७/०६/२०२२ ३०/०६/२०२९ बी. कॉम. 
१९ श्री. करीम सु. पठाण पदोन्नती १९/०९/१९६५ अ.ज. १८/०६/२०२२ | १८/०६/२०२२ ३०/०९/२०२३ एस. सी. सी. निधन 
२० श्रीमती जया सु. कदम पदोन्नती १८/०४/१९६६ इ.मा.व १७/०६/२०२२ | १७/०६/२०२२ ३०/०४/२०२४ एस.सी. सी. 
२१ श्री. अविनाश सा. चव्हाण पदोन्नती ०१/१०/१९६७ खुला ०६/०७/२०२२ | ०६/०७/२०२२ ३०/०९/२०२५ एम. ए. 
एम. कॉम 
२२ श्री. रविद्र रंगनाथ अंबेकर पदोन्नती ३१/०५/१९७२ खुला २९/०९/२०२२ । २९/०९/२०२२ ३१/०५/२०३० एम. ए. 
२३ श्री. वि. उ. भुसावळे पदोन्नती १५/१२/१९६७ खुला १७/०८/२०२२ | १७/०८/२०२२ ३१/१२/२०२५ एस.सी. सी. दिव्यांग 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


